बंद्यांचे सामाजिक ब आर्थिक पुनर्वसन करण्याच्या 
वृष्टींने कारागृह विभाग व॑ सेवाभावी संस्थेच्या संयुक्‍त 
विद्यमाने कारागृह उद्योग - उत्पादन वाढविणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-एमएजे-०९२१/८/प्र.क्र.१३० ब/पीआरएस-२. 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०$२, दिनांक :- २६ जून, २००३. 


वाचा:- १) शासन पत्न,गृह विभाग,क्रमांक-एमएजे-०९१९/८/प्र.क्र.१३०/पीआरएस-२ दिनांक 
६ नोव्हेंबर, २००१९, 
२) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा ब कापणार विभाग क्र. भाखंस-९००२/(२१९७५)/ ' 
उद्योग-६, विनांक ७ मार्च २००२ 
३) शासन अधिसूचना,गृह विभाग,क्रमांक-एमएजे-०९२१₹/प्र.क्र.१३०/सखुका./पीआरएस-२, 
विनांक ८.३.२००२ 
४) क्रिमिनल रिट पिटीशन क्रमांक्र-१७६/२००२ बंवी छोटेखौ पठाण विरुध्द महाराष्ट्र 
शासन या वाचिकेप्रकरणी मुंबई उच्ध न्यायालय,खंडपीठ नागपूर यांनी दिनांक 
९७.२.२००२ रोजी दिलेले आदेश 
i 


प्रस्तावना :- सिध्दापराध बंद्यांना कारावासाच्या कालावधीत निरनिराळया उद्योगधंद्यांचे प्रशिक्षण दिले 
जाते असून बंद्यांनो उत्पादित क्रेलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी या हेतूने शासनाने आतापर्यंत कारागृह 
विभागासाठी एकृण oo वस्तूंचे आरक्षण दिलेले आहे. संदर वस्तू सर्व शासकीय/ निमशासकोय इत्यादी 
संस्थांनी कारागृहाकडून खरेदी करणे बंधनकारक केलेले आहे. असे असले तरी उपरोक्‍त संस्थांकडून 
पुरेशा मागण्या अभावी कारागृह निर्मित वस्तू सांठून राहणे,कारागृह उद्योग ठप्प होणे.बंद्यांना काम व 
रोजगार न मिळणे, परिणामी कैद्यांच्या न्यायालयीन तक्रारी बाढणे ब शासनाच्या उत्पन्नात धट होणे 
इ.बार्बीना कारागृह विभागास तोंड द्याबे लागत आहे. या संदर्भात सन्मा.मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ 

नागपुर यांनी शिक्षा भोगणा-या daar. रोजगार उपलब्ध करुन देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी 
असल्याने त्याबाबतीत तातडीने कार्यबाही करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने कारागृहातील 
बंद्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार देऊन राज्याचे महसुली उत्पन्न बाढविणे तसेच पुकक्‍ततेनंतर 
बंद्यांचे आर्थिक ब सामाजिक पुनर्वसन करणे या उद्दिष्टपूतीकरिता कारागृह विभाग व महाराष्ट्र 
सामाजिक कल्याण सेवाभावो संस्था, औरंगाबाद यांच्या सहकार्याने औरंगाबाद खुले कारागृह येथे 
प्रायोगिक तत्बाबर उत्पादन कार्य सुरु करण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात आलेली होती. ती पुढे चालू 
ठेवणे ब या योजनेचा विस्तार इतंर कारागृहांमध्ये करुन ती राबनिणे आणि सेवाभावी संस्थांचा सहभाग 
बाढविणे याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


रोरा!एच-358(500-6--03)1 
Ac\enarch-20013 | 


== 
शासन निर्णष ;-कारागृहातोल बंद्यांना विविध उद्योगांच्या प्रशिक्षणाद्वारे रोजगार उपलब्ध करणे. a 
त्यावारे 'राज्याचे महसूल उत्पन्न वाढविणे आणि बंदीजनांचे मुक्‍ततेनंतर सामाजिक पुनर्जसन करणे 
यार्कारेता कारागृह विभाग ब महाराष्ट्र सामाजिक कल्याण सेवाभावी संस्था,औरंगाबाद यांच्या संयुक्‍त 
विद्यमाने कारागृहासाठी आर्रक्षत असलेल्या वस्तुंचे. उत्पादन करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर देण्यात 
आलेली परवानगी पुढे चालू ठेवून सेवाभावी संस्थाचा सहभाग वाढविण्याकरीता या योजनेचा विस्तार 
इतर कारागृहांमध्ये देखिलकरण्यास खालीलअटोच्या ब शतींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देत आहे :- 
योजनेचे स्वरुप :- कारागृह विभाग, सेवाभावी संस्थांच्या संयुक्‍त बिद्यमाने कारागृह आरक्षित वस्तूंची 
निर्मिती राज्यातील कारागृहांमध्ये तसेच कारागृह परिसरात वसलेल्या मुक्‍त बंदोजन उत्पादन केंद्रात 
करेल. या योजनेअंतर्गत उत्पादन कार्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधा कारागृह 
विभाग उपलब्ध करुन देईल. कारागृह कारखान्यांची एकूण रोजगार ब उत्पादन क्षमता विचारात घेबून 
wt बंदयांना नियमितपणे रोजगार उपलब्ध करुन वेण्याच्या दृष्टीने कारागृह विभागाच्या वतीने 
शासकीय/ निमशासकीय संस्थांकडून मागण्या प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी सेवाभाळी संस्थेचो 
राहील. तसेच उत्पादन कार्यासाठी कारागृह विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या यंत्रसामुग्री व्यतिरिक्त इतर 
आवश्यक यंत्रसामुग्रो संस्थेस स्वखर्चाने कारागृहाच्या उत्पादन केंद्रात उभारावी लागेल. मोफत प्रशिक्षण 
देऊन रोजगार उपलब्ध करुन दिलेल्या बंदयाना प्रचलित किमान वेतन कायदयातंर्गत असलेल्या तरतुदी 
नुसार मजूरी देणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. तथापि बंद्यांना कारागृह विभांगाकडून कारागृह 
नियमावलीनुसार मजुरी/ वेतन देण्यात येईल व संस्थेने दिलेली मंजुरी आणि बंद्यांना प्रत्यक्षात मिळणारी 
मजुरी यातील फरकाची रक्‍कम, कारागृह उद्योग उत्पादन कार्यासाठी महसुलाच्या रुपात शासनास जमा 
करण्यात येईल. या उत्पादन कार्यासाठी खरेदोदाराने कळविलेल्या निर्निदेशांनुसार वस्तुंची निर्मिती 
करण्यार्कारता लागणा-या कच्च्या मालाची खरेदी सेवाभावी संस्था स्वखर्चाने कारागृह विभागाने 
करळविलेल्या बिरनिदेशांनुसार करील व याची पूर्ण जबाबदारी संस्थेची राहील. ही योजना राबविण्यासाठी 
लागणारा निधी विभागाच्या २०५६. तुरुंग, या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या बार्षिक अनुदानातून तसेच 
tara प्रपंजी खात्यातील शिल्लक रकमेतुन करण्यांत येईल. 
योजनेच्या अटी व शती :- 
१. कारागृह व परिसरात कारागृह विभाग व सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने उत्पादन कायं 
विषयक योजना राबविण्यासाठी सेवाभावी संस्थेची नोंदणी हो प्रचलित्त नोंदणी कायदयानुसार झालेली 
असावी तसेच सेवाभावी संस्थेची निबड करण्याकरीता या शासन निर्णयासोबत जोडलेले सहपत्र 'अ' 
मधील निकषांनुसार कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे संस्थेच्या पात्रते विषयी पडताळणी 
करुन ब अशा निकषांची पुर्तता करणा-या संस्थांची अंतीम निवड करण्या बाबत शासनास शिफारस 
करतील. . 3 
२. कारागृह विभाग a सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने राज्यातील कारागृहांमध्ये तसेच 
कारागृह परिसरात बसलेल्या मुक्‍तबंदीजन उत्पादन केंद्रात उत्पादन कार्य करण्यांत येईल. 
३. या योजनेअंतर्गत उत्पादन कार्यात एकापेक्षा जास्त सेवाभावी संस्थांना सहभागी केल्यास एकाच 
प्रकारच्या बस्तूंची मोठया प्रमाणावरील मागणी पूर्ण करण्यांची जबाबदारी एकाच संस्थेवर सोपत्िण्यांत 


एच-358(500-5-03)1अ 


ht 


A\iig¢egh-iS 


, -3- 
age. तयार वस्तूंचा Tal एक सारखा राखण्यांच्या उद्येशाने अशा मागणीची बिंभागणी इतर संस्थांमध्ये 
करण्यांत येणार नाही. 
इ. कारागृह परिसरात संयुक्‍त विद्यमाने होणा-या उत्पादन कार्याबाबत कारागृह विभाग व सेवाभावी 
संस्था यांच्यात असे उत्पादन प्रत्यक्षात सुरु होण्यापूर्वी शासनाचे आर्थीक हित विचारात घेऊन अटी ब 
War समावेश असलेला संयुक्‍त करारनामा करण्यांत यावा व त्या नुसारच उत्पादन कार्य राबविण्यांत 
येईल. | 
७५. शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभागाने कारागृह विभागास वेळोवेळी आरक्षित केलेल्या 
वस्तू तसेच कारागृह विभागाकडे खरेदी दारांनी अन्य बस्तुकरिता मागण्या नोंदविल्यास ब सेवाभावी 
संस्थेस अशा वस्तुंच्या निर्मिती कार्यात सहभागी करुन घेतल्यास त्याबाबत देखील बंद्याना मोफत 
प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. 
६. उत्पादन कार्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधा संस्थेस उपलब्ध करुन देण्याची 
जबाबदारी कारागृह जिभागाची राहील. यंत्रसामुग्रीच्या परिरक्षण ब दुरुस्ती यावरील प्रत्यक्ष खर्च कारागृह 
ब्रिभागाने ठरवून दिलेल्या दरानुसार संस्थेस दयावा लागेल. तसेच संस्थेने कारागृह विभागाच्या बतीने 
मिळविलेल्या मोठय़ा प्रमाणावरील मागण्या विहीत मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्‍त यंत्रसामुग्नीचो 
गरज भासल्यास आवश्यक यंत्रसामुग्री संस्थेस कारागृह परिसरात स्वखर्चाने उभारावी लागेल. ब या यंत्र 
रागुग्रीच्या परिरक्षणाची ब दुरुस्तीची जबाबदारी संस्थेची राहील. | 
७. संयुक्‍त निद्यमाने होणा-या उत्पादन कार्यासाठी खरेदी केलेल्या कच्च्या मालावर प्रर्चालित दराने 
खिमा खर्च ब उत्पादनासाठी वापरलेल्या विजेचा प्रत्यक्ष खर्च देण्याची जबाबदारी संस्थेवर राहील. 
८. कारागृह कारखान्यांची एकूण रोजगार व उत्पादन क्षमता विचारात घेवून सर्व पात्र बंदयांना 
नियमितपणे रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने कारागृह विभागाच्या बतीने पुरेशा मागण्या प्राप्त 
वरुन घेण्याची जबाबदारी सेवाभावी संस्थेची राहील ब सेवाभावी संस्थेने कार्यान्ययनासाठी 
मागण्यांबाबतची माहिती वेळोवेळी कारागृह महानिरीक्षक,पुणे व dete कारागृहाच्या अधिक्षकांना 
देईल. 
९. उत्पादन कार्यासाठी खरेदीदाराने कळविलेल्या विमिदेशांनुसार वस्तुंची निर्मिती करण्याकरिता 
लागणा-वा कच्च्या मालाची खरेदी कारागृह विभागाने कळविलेल्या fleet नुसार करण्याची 
जबाबदारी संस्थेचो राहील. 
१०. य़ा योजनेअंतर्गत संस्थेमार्फत बंद्यांना देण्यात येणारी मजुरी प्रचलित किमान वेतन कायद्यांतर्गत 
असलेल्या तरतुदीनुसार देणे संस्थेबर बंधनकारक राहील. तथापि बंद्यांना कारागृह नियमावलीनुसार 
मजुरी'बेतन देण्यात येईल व संस्थेने दिलेली मजुरी आणि बंद्यांना प्रत्यक्षात मिळणारी मजुरी यातील 
फरकाची रक्‍कम कारागृह उद्योग उत्पादन कार्यासाठी स्वीय प्रपंजी खात्यात जमा करण्यात येऊन त्यामधून 
उत्पादन कार्यासाठी तो खर्च करण्यात येईल व याबाबतच्या झालेल्या खर्चाची दर दोन महिन्यांची एकत्रित 
लपशीलबार माहिती संस्थेकडून घेऊन ती कारागृहे विभागामार्फत संबंधित कोषागार कार्यालय,गृह! तुरुंग) 
विभाग यांना कळविण्यात येईल. 
एच-355(500-5६-03)7 


0111111101) 


=~q— 

१५. या योजने अंतर्गत उत्पादीत केलेल्या वस्तुंच्या किंमती निश्‍चित करण्यासाठी कारागृह 
Halter, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी गठित केलेल्या समिती मार्फत करण्यांत येतील व या पामितीमध्ये 
सेंयागायी संस्थेच्या एका प्रातिनिधीचा समावेश राहील. 

४२. Wana संस्थेने कारागृह विभागाच्या वतोने प्राप्त केलेल्या मागण्यांप्रमाणे वस्तूंचे उत्पादन 
कारागृह परिसरात करुन त्याचा पुरवठा संस्था कारागृह विभागाच्या वतीने खरेदीदारांना वहातुकीबरील 
ग्वर्चासह करील 

१३. या योजनेतंर्गत वस्तूंच्या मागण्या पुर्ण करण्यासाठी लागणारा उत्पादन खर्च विभागाच्या २०५५६ 
तुरुंग या cha शिर्षाखाली मंजूर केलेल्या वार्षीक अनुदानातुन तसेच संबंधीत कारागृहाच्या नांवे 
असलेल्या स्वीय प्रपंजी खात्यातील शिल्लक रक्कमेतून करण्यांत येईल- 

५६४. संस्थेने कारागृह विभागाच्या वत्तोने प्राप्त केलेल्या मागण्या अथवा कारागृह विभागाने संस्थेकडे 
संयुक्‍त विद्यमाने उत्पादन करण्यासाठी वर्ग केलेल्या मागण्या पूर्ण करण्याकरीता लागणारा कच्या / पक्का 
पाल व इतर सामुग्री पुरवठा करुन त्या बाबतचे देयक संबंधीत कारागृहास अदा करण्यास दिल्यास अशा 
पेयकातीलं एकूण रक्‍कमेपैकी फक्त ८०% एवढी रक्‍कम संस्थेस धनाकर्ष/ धनादेशाव्दारे त्वरीत देण्यांत 
येईल व मागणी प्रमाणे तयार वस्तूंचा पुरवठा केल्या नंतर अशा वस्तूंच्या निर्मिती बाबत झालेत्या संयुक्‍त 
करारनाम्यातील अटीं नुसार कारागृहास देय होणा-या रक्‍कमांची बजावाट ( कारागृह नफ्मासह ) करुन 
उर्वरित रक्‍कम संस्थेस अदा करण्यांत येईल. 5 

१५. प्राप्त झालेल्या मागणी नुसार तयार वस्तूंचा पुरबठा संबंधीतांना करताना विक्रिकरावी रक्‍कम 
कारागृहाच्या देयकात बेगळी दर्शविण्यांत येत असून या रक्कमेचा भरणा विक्रिकर विभागाकडे तात्काळ 
रण्याची,जबाबदारी संस्थेवर राहील व तसे केल्याचा पुरावा म्हणून चलनाची एक प्रत संबंधीत कारागृह 
अधोक्षकांकडे सादर कराजी. याबाबत विक्रीकर कार्यालव/विभाग यांचेकडून कोणतीही तक्कार आल्यास 
त्या संदर्भात दंडात्मक रक्‍कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील 

६६. या योजनेच्या उत्पादन कार्याबाबत करण्यांत येणा-या करारनाम्यात पुढील बाबींचा समावेश 
Rad यावा 

अ) सेवाभावी संस्थेने उभारणी केलेली यंत्र सामुग्री त्याच्या किंमती बाबतच्या प्रमाणपत्रासहीत (खरेदी 
a घसारा किंमतीचे चार्टड इंजिनिअर यांचे प्रमाणपत्र) संबंधीत कारागृह अधीक्षकांकडे तारण म्हणून 
लेथाबी लागेल ब तसे तारणपत्र संस्थेस दयावे लागेल. 

a) सेवाभावी संस्थेने अनामत रक्‍कम/ सुरक्षा ठेव म्हणून रु. २.०० कोटीचे ( रुपये दोन कोटी फक्त) 
। धनादेश कारागृह महानिरीक्षणालयाकडे जमा करावेत. 

१७. कारागृह बिभाग ब सेवाभावी संस्था यांच्यात झालेल्या संयुक्‍त करारनाम्यातील अटी नुसार 
करारनाम्याची मुदत संपुष्टात येईल अथवा मुदतपूर्व करारनामा Te होईल तेव्हा संस्थेने तारण म्हणूण 
ऐवलेली यंत्र सामुग्री ब अनामत रक्‍कम, सुरक्षा ठेव संस्थेस परत करण्यांत येईल. तर्थापि संस्थेकडे 
कारागृह विभागाची थकबाकी निघाल्यास अशी रक्‍कम सुरक्षा ठेव / अनामत रक्कमेतून किंबा 
यंत्रसामुप्नीतून बसुल करण्यांत येईल. 

१८.  माणण्यानुसार होणारे उत्पादन ब तयार वस्तू तसेच प्रत्येक बंद्यानी तयार केलेल्या aay इत्यादी 
yen नोंदी संबंधीत कारागृह अधीक्षकांनी निदेशित केलेल्या नांदवहयामध्ये संयुक्तपणे कराव्यात. 
एच-35६8 झार चाड) 2 

ह inareh- AKI 


~5- 


त्यासाठी लागणा-या कर्मचा-यांची नेमणूक करण्याची जबाबदारी ब त्यांचे वेतन a भत्ते देण्याची 
warrant संस्थेची राहील. तसेच विपणन, प्रशिक्षण ब उत्पादन आणि बंदीपुनर्वसन इत्यादी कार्यासाठी 
संस्थेने नेमणूक केलेल्या कर्मचा-यांचे वेतन ब भत्ते देण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील त्या बाबत शासन 
कोणताही आर्थीक भार सोसणार नाही. 

वरील अटीं ब शतींच्या अधिन राहून कारागृह विभाग व सेवाभावी संस्थेच्या संयुक्‍त 
सहकार्याने कारागृह उद्योग सुरु करणेबाबत या yet प्रायोगिक तत्वावर देण्यांत आलेली मान्यता चालू 
ठेवण्यांत येत आहे. बरील योजनेचा fea करुन वर उल्लेख केलेल्या अटी व शतीप्रमाणे राज्यातील 
कारागृहांमध्ये पात्र सेवाभावी संस्थांच्या सहभागाने कारागृह उद्योग बाढवून बंद्यांचे सामाजिक ब आर्थिक 
पुनवसन करण्यास शासन मान्यता देत आहे. मात्र प्रत्येक कारागृहासाठी स्वीय प्रपंजी लेखा 
उघडण्यासाठी वित्त विभागाची पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक राहील. 

हा शासन निर्णय वित्त ब्रिभागाच्या मान्यतेने ब त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक-सीआर-६४१/व्यय-८, दिनांक ५.६.२००३ व प्र.क्र.६१९/अर्ध-१०,दिनांक १०.६.२००३ अन्वये 
निर्गमित करण्यांत येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नांवाने, 


dost 
( र.ना.माळी ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग. 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे उप सचिव. 
सर्ब dal महोदयांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुळ्य सचिव 
अपर मुख्य aha wars सचिव/सचिव (गृह/तुरुंग/बित्त/उद्योग) 
कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
कारागृह उपमहानिरीक्षका्‌ मुख्यालय, पुणे/ मुंबई/पुणे/औरंगाबाद'नागपूर), 
महालेखापाल.महाराष्ट्र-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता) ,मुंबई/नागपूर 
महालेसख्रापाल,महाराष्ट्र-१/२(लेखा परिक्षा) ,मुंबई/नागपूर. 
सर्वे कारागृह अधिक्षक. 
अधिदान य लेखा अधिकारी, मुंबई व सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
अवर सचिब,कार्यासन बीयुडी-१,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
कक्ष अधिकारी (व्यय-८)/ अर्थ-१०, वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
निवडनस्ती 


एच-358[500-56-03)3 
A\marcly 20013 * 


-4-— 
सहपत्र - अ 
सेवाभावी संस्थेच्या पात्रतेविषयीक निकष. , 
१. सेवाभावी संस्थेची नोंदणी प्रचलित नोंदणी कायदया नुसार झालेली असावी. 


२. संस्थेच्या संस्थापन नियमावली ( by law's) मध्ये बंदीजनाचे कल्याण ब सामाजिक आणि 
आर्थीक पुर्नवसन करण्याच्या बाबीचा प्रामुख्याने अंर्तभाव असावा. 


३. संस्थेस उद्योग धंदयातील व्यवृस्थापन कार्याचा व बंदीपुनर्वसन कार्याचा अनुभव असणे 


आवशयक आहे. 


इ. dar तांजीक प्रशिक्षण देण्यासाठी अनुभवी तांत्रीक कर्मचारी बर्ग उपलबध करुन देण्याची 
संस्थेची क्षमता असावी " 


५. संस्थेने संयुक्‍तविद्यमाने sera व बंद्याचे pitas कार्य राबविताना आर्थीक लाभाचा हेतू 
संस्थेने बाळगू नये ब " ना नफा ना तोटा " या तत्वावर कार्य करण्याची संस्थेची तयारी असावी. 


६. संस्थेकडे स्वतःचे किमान २ कोटी रुपयांचे भाग 'मांडबल असणे आवश्यक राहीलं आणि सदर 
TERA धनादेश कारागृहाला सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करावा लागेल. 


७. eT माल, तंत्रज्ञान, पक्क्या मालाचे विपणन इत्यादी बाबीचा अनुभव संस्थेच्या अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, सचिव, संचालकांना असणे आवश्यक राहील. 


८. संचालक मंडळातील पदाधिकारी स्वच्छ चारित्र्याचे, व समाजातील प्रतिष्ठीत नागरी असावेत, 
तथापि कोणत्याही पदाधिका-यास फौजदारी खटल्यात शिक्षा झालेली नसावी अथवा फौजदारी खटला 
न्यायालयात प्रलंबीत नसावा. 


ऐ. संस्थेकडे आयकर व विक्रिकराची थकबाकी नसावी ब तशी प्रमाणपत्रे दरवर्षी सादर करणे 
संस्थेचर बंधनकारक राहील. 


aa 


Wa—358(500-46-03)34. 


0111111118) 


